धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयासाठी जागा 
भाड्याने घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी १११९/प्र.क्र. १९२/१९)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० जुलै, २०२०. 


वाचा:- (१) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४.०५.२०२० 

(२) धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. जावक क्र.१५३५/२०२०, दि. १९.०५.२०२० 
प्रस्तावना : 

धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाच्या मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक इमारतीसंदर्भात 
धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीचे wears ऑडीट vuTl (वीरमाता जिजाबाई 
टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिटयूट), माटुंगा, मुंबई या संस्थेने दि. ०१.०९.२०१८ रोजी केळे आहे. सदर 
अहवालानुसार धर्मादाय आयुक्‍त भवनाच्या इमारतीची सध्याची स्थिती धोकादायक असल्याने 
इमारतीचा पुनर्विकास करणे गरजेचे आहे तसेच धर्मादाय आयुक्‍त भवन कार्यालय दुसऱ्या योग्य 
जागी पुढील सहा महिन्यांच्या आत स्थलांतरित करणे गरजेचे आहे. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने 
२५ हजार चौ.फू. शासकीय रिक्‍त जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडे 
विनंती केली असता, मुंबई परिसरातील शासकीय इमारतीत सद्य:स्थितीत जागा रिक्‍त नसल्यामुळे 
धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयासाठी २५ हजार चौ.फू. जागा उपलब्ध करुन देता येत नाही. तथापि, 
वित्तीय अधिकार नियमानुसार कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेण्यास व भाडे प्रदान करण्यास 
मंजुरीबाबत प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले असल्याचे सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि.२५.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्‍त 
कार्यालयाच्या मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक इमारतीसंदर्भात Meare रतनशाह 
झाईवाला यांनी महाराष्ट्र शासन व इतर यांच्या विरोधात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे जनहित 
याचिका (क्र.४९/२०१९ (5.) ) दाखल केली आहे. त्यानुषंगाने धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयासाठी 
जागा भाड्याने घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आला आहे. धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयासाठी Ramnord House, ७७, डॉ. अँनी बेझंट मार्ग, वरळी, 
मुंबई -४०० ०१८ (0.5. No. ९३६ )या इमारतीमधील तळमजला, पहिला मजला व दुसरा मजला 
असे एकूण जिना व लिफ्टसह २५५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची जागा ताबा घेतल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता उपलब्ध करुन घेण्यास व त्याकरिता Ramnord Houses Ashe 
दरमहा रु. ५१,००,०००/-(अक्षरी रुपये एकावन्न लाख फक्त ) + 951अदा करण्यास शासन मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. यासंबंधी शासनस्तरावर भाडेपट्टा करारनामा करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११९/प्र.क्र. १९२/१९)/कार्या-१७. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ च्या भाग पहिला, उपविभाग -१ 
मधील अ. क्र.१०-अ, नियम क्र.११५ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व वित्त विभागाने त्यांच्या अनौ. संदर्भ क्र. २९४/ व्यय-५, दि. १७.०६.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त बाबीवरील खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली करण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
" मागणीक्र. जे-२,२०७० इतर प्रशासनिक सेवा (००) Loo इतर खर्च (००) (०१) धर्मादाय आयुक्‍त 
(२०७० ०४४१) १४ भाडेपट्टी व कर” 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/95॥[॥१.90०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७१०१४१३३११२१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nitin Virsen 
Jiwane 


(नितीन जिवने) 
विधि सल्लागार -नि-सह सचिव 


प्रति- 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 
२) धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी, मुंबई -४००१८ 
3) Ramnord Housed मालक (द्वारा - धर्मादाय आयुक्‍त, धर्मादाय आयुकत कार्यालय, 
वरळी, मुंबई -४००१८ 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.. 
५) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई.. 
६) वित्त विभाग (व्यय-५/ अर्थसंकल्प -११), मंत्रालय, मुंबई. 
७) कार्यासन अधिकारी ( कार्या-२३/कार्या-१), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


